श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी 
यांच्या आस्थापनेवरील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना 
एकत्रित मासिक वेतन मंजूर करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक सांसवि-२०१३/२२/प्र.क्र.9०/का.१६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा : १) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.सासंवि २००६/४३२/(९१)/का.सोळा,दि.२१.०८.२००८ 
२) विधि व न्याय विभाग,शासन निर्णय क्र.सासंवि २००९/४३३/(३७/०९)/का.सोळा,दि.७.८.२००९ 
३) श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांचे पत्र क्र.एसएसएस/वञ्ीी-७ए/४९४७/२०१४, 
दि.२७.०१.२०१४ 
४ श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांचे पत्र क्र.एसएसएस/साप्रशा/आस्था/४३२६/ 
२०१८, दि.०१.१२.२०१८. 
५) श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांचे पत्र क्र.एसएसएस/साप्रशा/आस्था/९८३/ 
२०१९, दि.१७.०६.२०१९ 
प्रस्तावना : 
संदर्भाधीन क्र.१, दि.२१.०८.२००८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये श्री साईबाबा संस्थान 


विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी येथे सन १९९१ ते २००० पर्यंत कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या अकुठाल 


दर्जाच्या वर्ग-४ च्या कर्मचाऱ्यांना दरमहा रु.४,५००/- व कुशल कर्मचाऱ्यांना दरमहा रु.५,५००/- 


इतके एकत्रित वेतन देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. संदर्भाधीन क्र.२, दि.०७.०८.२००९ 


रोजीच्या शासन निर्णयान्वये श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी आस्थापनेवरील पदांचा 


आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. संस्थानाने त्यांच्या संदर्भाधीन H.3, ४ व ५ च्या पत्रान्वये सन 


२००१ ते २००४ या कालावधीत श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी येथे कंत्राटदारामार्फत 


कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दरमहा रु.५,९१३/- व Apes कर्मचाऱ्यांना 


दरमहा रु.५,११३/- इतक्या वेतनावर नियुक्ती देऊन त्यांच्या सेवा नियमित करण्यास शासनाने 


मान्यता द्यावी, अशी विनंती केली आहे. श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी) अधिनियम, 


२००४ मधील कलम १३ (४) मधील परंतुकानुसार ज्या अधिकाऱ्याला किंवा कर्मचाऱ्याला दरमहा 


रु.२,०००/- हून अधिक वेतन देण्यात येत असेल किंवा द्यावयाचे असेळ अज्ञा कोणत्याही 


अधिकाऱ्याची किंवा कर्मचाऱ्याची नेमणूक समितीकडून, असे पद झासनाने मान्य केलेल्या कर्मचारी 


आकृतीबंधात मंजूर करण्यात येईपर्यंत केली जाणार नाही, अशी तरतूद आहे. श्री साईबाबा संस्थान 


विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी येथे कंत्राटदारामार्फत कंत्राटी पध्दतीने सन २००१ ते २००४ या काळावधीत 


काम करत असलेल्या ६३५ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना संदर्भाधीन क्र.२, दि.०७.०८.२००९ रोजीच्या शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः सांसवि-२०१३/२२/प्र.क्र.७०/का.१६ 


निर्णयान्वये संस्थानासाठी मंजूर केलेल्या कंत्राटी पदावर घेण्यास मान्यता देऊन कुठल कर्मचाऱ्यांना 


दरमहा रु.५,९१३/- व अकुठठाल कर्मचाऱ्याला दरमहा रु.५,११३/- इतके एकत्रित मासिक वेतन 


अथवा किमान वेतन कायद्यानुसार अनुज्ञेय होणारे वेतन यापैकी जे जास्त असेल ते वेतन देण्यास 


मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन TAVIS: निर्णय : 


श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी येथे सन २००१ ते २००४ या कालावधीत कंत्राटी 


पध्दतीने कामावर असलेल्या व सध्या कार्यरत असलेल्या ६३५ कर्मचाऱ्यांपैकी Hares कर्मचाऱ्यांना 


दरमहा रु.५,९१३/-(रु. पाच हजार नऊड तेरा फक्त) व अकुठठाल कर्मचाऱ्यांना दरमहा रु.५,११३/- 


(रु. पाच हजार एकशे तेरा फक्त) इतके मासिक एकत्रित वेतन किंवा किमान वेतन कायद्यानुसार 


अनुज्ञेय होणारे वेतन यापैकी जे जास्त असेल ते वेतन देण्यास मंजुरी देऊन शासनाच्या 


दि.०७.०८.२००९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या आकृतीबंधातील कंत्राटी पदावर 


नियुक्ती देण्यास श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था(शिर्डी) अधिनियम, २००४ Heller कलम १३ 


(४ व त्याखालील परंतुकास अनुसरुन तसेच पुढील अटीस अधीन राहून श्री साईबाबा संस्थानच्या 


व्यवस्थापन निधीतून अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


उपरोक्त प्रमाणे एकत्रित मासिक वेतन मंजूर करण्यात येत असले तरी, संबंधित कर्मचाऱ्याचा 


संस्थानच्या नोकरीतील दर्जा (Status) हा कंत्राटी कर्मचारी म्हणून राहील. त्यास श्री साईबाबा 


संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांच्याकडे कायमस्वरुपी नोकरी मागण्याचा हक्क असणार नाही. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१९०९१७१५२४०५५०१२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Salunke Sunita Parag 
Date: 2019.09.17 15:35:59 +05'30' 
(सु.प.साळुंके) 
कार्यासन अधिकारी, विधि व न्याय विभाग 


प्रतिः- १. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मा.राज्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी, 
४. निवड नस्ती(कार्यासन १६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


